अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ 
प्रमाणे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी 
सन २०१९-२० साठी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
चाचण्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक- आयपीएस ३०१९/ प्र.क्र.३८६/ पोल-१, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय,समक्रमांक दिनांक २४.१२.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या वर्षी राज्यातील सर्व भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी अखिल 
भारतीय सेवा (कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ मधील नियम क्र. ३ व त्या सोबतचा नमुना ४ 
अनुसार, तसेच, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्र क्र. १७०११/३/२००३-आयपीएस-॥, 
दिनांक २१.११.२००८ नुसार, त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, महसूल 
विभागनिहाय निश्चित केलेल्या खाजगी रुग्णालयातून करुन घेण्याबाबतच्या सूचना संदर्भीत शासन 
निर्णय दि.२४.१२.२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. सदर यादीमध्ये खालील नमूद खाजगी 
रुग्णालयाचा समावेश त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली विभागासाठी करण्यात येत 
आहे. संबंधित भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या या खाजगी 
रुग्णालयातून करुन घेता येतील. 


अ. | महसूली विभाग आणि । भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची तपासणी करुन घेण्याकरिता निश्चित 
क्र. | त्याखालील जिल्हे | केलेल्या रुग्णालयाचे नाव, तपासणीचे दर, संपर्क अधिकारी व 
दूरध्वनी क्रमांक 
रुग्णालयाचे नाव संपर्क अधिकारी व दूरध्वनी 
क्रमांक 
| औरंगाबाद विभाग  । डॉ. हेडगेवार हॉस्पीटल, श्री.दौलत लोखंडे, 
औरंगाबाद, बीड, गजानन महाराज ०२४०-२३३११९५ 
जालना, परभणी, मंदीराजवळ, औरंगाबाद ९८२२५६१४५३ 
नांदेड, हिंगोली, 
लातूर, उस्मानाबाद 


२. वैद्यकिय तपासण्यासाठी संदर्भाधीन दि.२४.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद 
विहित केलेली कार्यपद्धती जशीच्या तशी अवलंबिण्यात यावी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीएस ३०१९/ प्र.क्र.३८६/ पोल-१, 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००११७११२७१०४५२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
गवत वबा (2 


2.5.4.20-1976८231510०80926890766500235979452319889181186 
340696007०2209 


Mahajan Solara octet 
(तुषार महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
३. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
६. महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील सर्व अधिकारी (पोमसं यांचे मार्फत) 
७. वित्त विभाग (सेवा-५),मंत्रालय,मुंबई. 
८. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


